दहिसर पोलीस स्टेशन गु.नो.क्र.३३६/१५ 
(अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ) मधून 
उद्भवणा-या विशेष सत्र न्यायालयातील 
प्रकरणांमध्ये विहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.प्रविण पंडीत चव्हाण यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२२२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०१५ 


संदर्भ शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस. ८३/डी-१४, 


दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१५ 

शासन निर्णय: 

दहिसर पोलीस स्टेशन गु.नों.क्र.३३६/२०१५ (अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ 
गैरव्यवहार प्रकरण) मधून उद्भवणा-या विशेष सत्र न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने 
कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रविण पंडीत चव्हाण यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१५ च्या शासन अधिसुचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रविण पंडीत चव्हाण यांना प्रतिदिन 
परिणामकारक सुनावणी फी रू.२०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) इतकी व्यवसायीक फी अदा 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सुनावणीच्या दिनांकांची तपासणी करुन अंतिम 
सुनावणी झाल्यानंतर देयके शासनास सादर करुन शासनाची मंजूरी घेऊन फी अदा करावी. प्रस्तुत 
प्रकरणी अँड.श्री.प्रविण पंडीत चव्हाण यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६३/१५/व्यय-७, दिनांक ०७.१०.२०१५ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२२२/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१२०५१३२९२४४८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
A ru n Vi 5 h n u pa nt ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant 


Jos h i Joshi 


Date: 2015.12.05 13:26:49 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नवी मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री.प्रविण पंडीत चव्हाण, २३-एकदंत, एन-४, सेक्टर-एच, सिडको, औरंगाबाद 
७. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (धा.क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस. ८३/डी-१४) 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


